RNINo . MAHBIL / 2012 / 44835 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष- १० , अंक -४६ ] 


गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १८ - २४ , २०२१ / कार्तिक २७ ते अग्रहायण ३ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे २४ 


) 


, 


- 


प्राधिकृत प्रकाशन 
संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 
सदस्य - सचिव , प्रस्ताव छाननी समिती तथा सहसंचालक , नगररचना यांजकडून 

नगर विकास विभाग 

सहसंचालक , नगररचना , नाशिक विभाग , नाशिक 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ अन्वये 

अधिसूचना 
क्रमांक नावि / प्र.छा.स. / प्रा.यो. / कलम २० ( ४ ) / मौजे चांदशी व जलालपूर , ता . नाशिक / ६ ९ .० मी . / प्रा.यो.रस्ता / ११४ ९ / २०२१.- ज्याअर्थी , 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( यापुढे ज्यास “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे ) मधील तरतुदींनुसार नाशिक 
जिल्ह्याची सुधारित प्रादेशिक योजना ( यापुढे ज्यास “ उक्त प्रादेशिक योजना ” असे संबोधले आहे ) शासनाने दिनांक २१ जून २०१३ रोजी 
मंजूर केली असून ती दिनांक १६ सप्टेंबर २०१३ पासून अंमलात आलेली आहे ; आणि ज्याअर्थी , उक्त प्रादेशिक योजनेनुसार मौजे चांदशी 
व जलालपूर , तालुका - जिल्हा नाशिक यांचे सीमेवरील ६ ९ मीटर रुंद ( ४५ मीटर + दोन्ही बाजूचे सेवा रस्ते १२ मीटर ) प्रादेशिक योजना 
रस्त्याची रुंदी मुख्य अभियंता , सार्वजनिक बांधकाम , प्रादेशिक विभाग , नाशिक यांचे दिनांक ५ मार्च २०२० चे पत्र क्रमांक ८८५/२०२० नुसार 
३० मीटर प्रस्तावित करणेबाबत अभिप्राय दिलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी , राज्यात मंजूर असलेल्या प्रादेशिक योजनांमध्ये उक्त अधिनियमाचे कलम २० अन्वये वेळोवेळी कराव्या लागणाऱ्या जमीन 
वापराच्या फेरबदलासंदर्भाने करावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस -१८१५ / प्र . क्र . 
४ ९ / १५ / नवि -१३ , दिनांक ६ मे २०१५ व दिनांक ४ जानेवारी २०१६ अन्वये शासनाने निर्देश दिलेले आहेत ( यापुढे ज्यास “ उक्त शासन निर्णय " 
असे संबोधले आहे ) व त्या अनुषंगाने शासनाने " प्रस्ताव छाननी समिती ” गठित केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त चांदशी व जलालपूर सीमेवरील ६ ९ .० मीटर रुंदीचा रस्ता , पुढील अटींच्या अधीन राहून ३०.० मीटर रुंद करण्याचे 
प्रस्तावित असून त्या अनुषंगाने उक्त प्रादेशिक योजना सुधारित करणे आवश्यक असल्याचे उक्त प्रस्ताव छाननी समितीचे मत झाले होते व 
त्यानुसार उक्त अधिनियमाचे कलम २० , पोट - कलम ( २ ) मधील तरतुदींनुसार उक्त प्रादेशिक योजना सुधारित करणे आवश्यक होते ( यापुढे 
ज्यास “ प्रस्तावित फेरबदल ” असे संबोधले आहे ) ; 
( १ ) शासन निर्णय दिनांक ४ जानेवारी २०१६ मध्ये नमूद तरतुदींनुसार संपूर्ण क्षेत्रासाठी अधिमूल्य रक्कम भरणे बंधनकारक राहील . 

तथापि , सदरची अधिमूल्य रक्कम तसेच प्रक्रिया शुल्क हे संबंधित जमीन मालकांकडून कलम २० ( ४ ) ची अधिसूचना निर्गमित 

करणेपूर्वी वसूल करणे आवश्यक राहील . 
( २ ) सदर रस्ता आखणीतून मुक्त होणारे क्षेत्र लगतच्या वापर विभागात समाविष्ट होईल . 
( ३ ) विषयाधीन जमिनींचे विकसन करताना व विकासपश्चात तेथील पाणीपुरवठा , सांडपाणी व्यवस्था , घनकचरा विल्हेवाट / व्यवस्थापन 
याकरिता योग्य ती स्वयंपूर्ण व्यवस्था अर्जदार यांनी करणे आवश्यक राहील . 

( १ ) 


वि ( एच ) २७१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १८ - २४ , २०२१ / कार्तिक २७ तेअग्रहायण ३ , शके १ ९ ४३ 


, 


, 


> 


( ४ ) Rainwater Harvesting , Water Recycling ( पाण्याचा पुनर्वापर ) व Solar Energy अशा स्वरूपाच्या संकल्पना सदर 

जमिनींचे विकसन करताना अंमलात आणण्यात याव्यात , 
( ५ ) भूजल खात्याने प्रस्तावित केलेल्या विहिरींसह अन्य पर्यायाद्वारे शुद्ध पाणी पुरेशा प्रमाणात विकसकाने उपलब्ध करणे बंधनकारक आहे . 

आणि ज्याअर्थी , शासनाने उक्त अधिनियमाचे कलम १५१ , पोट - कलम ( १ ) अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस -१८१५ / प्र . क्र . ४ ९ / १५ / नवि -१३ , 
दिनांक ११ जून २०१५ नुसार कलम २० ( २ ) , २० ( ३ ) व २० ( ४ ) खालील अधिकार विभागीय सहसंचालक , नगररचना यांना प्रदान केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम २० चे पोट - कलम ( ३ ) च्या तरतुदींनुसार सहसंचालक , नगररचना , नाशिक विभाग , नाशिक यांनी 
सूचना क्रमांक नावि / प्र.छा.स. / प्रा.यो.नाशिक / कलम -२० ( ३ ) / मौजे मौजे चांदशी व जलालपूर , ता . नाशिक / ६ ९ .० मी . / प्रा.यो.रस्ता / ३८३ , दिनांक २३ 
मार्च 

२०२० अन्वये उक्त प्रस्तावित फेरबदलाबाबत सर्व संबंधितांकडून विहित मुदतीत सूचना / हरकती दाखल करणाऱ्यांना सुनावणी देण्याकरिता व 
त्यावरील अहवाल सादर करण्यासाठी सहायक संचालक , नगररचना , नाशिक शाखा , नाशिक यांना प्राधिकृत करण्यात आले होते ; 

आणि ज्याअर्थी , प्राधिकृत अधिकारी तथा सहायक संचालक , नगररचना , नाशिक यांनी वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून त्यांचा अहवाल सदस्य 
सचिव यांचेकडे सादर केला आहे . तसेच प्रस्ताव छाननी समितीच्या दिनांक २७ जुलै २०२० रोजीच्या बैठकीत अर्जदार यांनी अधिमूल्य रक्कम जमा 
केल्यानंतर कलम २० ( ४ ) ची अंतिम अधिसूचना निर्गमित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , मौजे जलालपूर , तालुका व जिल्हा नाशिक येथील गट नंबर ३४३ मधील जमिनीतील प्रस्तुत फेरबदलाखालील क्षेत्र रस्ता 
सन्मुख असल्याने त्यांचे क्षेत्रासाठी अधिनियमाचे कलम २० ( ४ ) अन्वये अधिसूचना निर्गमित करण्याची विनंती जमीनमालक श्री . भारत दत्तू काठे व 
इतर १ यांनी दिनांक २२ सप्टेंबर २०२१ रोजीच्या पत्रान्वये केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , सहायक संचालक , नगररचना , नाशिक यांनी पत्र क्रमांक २१ ९ ४ , दिनांक ५ ऑक्टोबर २०२१ अन्वये उपरोक्त संबंधित 
जमीनमालक यांनी प्रकरणी आवश्यक ते प्रक्रिया शुल्क व अधिमूल्य रक्कम शासकीय कोषागारात जमा केले असल्याचे या कार्यालयास कळविलेले आहे ; 

आता त्याअर्थी , याबाबतीत शासनाने प्रदान केलेल्या उक्त अधिकारांनुसार उक्त अधिनियमाच्या कलम २० , पोट - कलम ( ४ ) अन्वये वर नमूद 
जमिनीच्या संबंधात , नाशिक शाखा कार्यालयाने भाग नकाशावर दर्शविलेल्या क्षेत्रामधील फेरबदलास खालीलप्रमाणे मंजुरी देत आहे व त्यासाठी उक्त 
प्रादेशिक योजना मंजुरीची दिनांक २१ जून २०१३ रोजीची अधिसूचना सुधारित करण्यात येत आहे . 

उक्त प्रादेशिक योजना मंजुरीच्या अधिसूचनेसोबत जोडलेल्या फेरबदलाच्या अनुसूचीतील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश 
करण्यात येत आहे . 

नोंद 
नाशिक जिल्ह्याच्या मंजूर सुधारित प्रादेशिक योजनेतील मौजे चांदशी व जलालपूर , तालुका - जिल्हा नाशिक यांचे सीमेवरील ६ ९ मीटर रुंद ( ४५ 

( 
मीटर + दोन्ही बाजूचे सेवा रस्ते १२ मीटर ) प्रादेशिक योजना रस्त्याची रुंदी ३० मीटर इतकी सोबतच्या भाग नकाशात दर्शविल्यानुसार खालील 
अटींच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे . 
अटी : 

( १ ) सदर रस्ता आखणीतून मुक्त होणारे क्षेत्र लगतच्या वापर विभागात समाविष्ट होईल . 
( २ ) विषयाधीन जमिनींचे विकसन करताना व विकासपश्चात तेथील पाणीपुरवठा , सांडपाणी व्यवस्था , घनकचरा विल्हेवाट / व्यवस्थापन 

याकरिता योग्य ती स्वयंपूर्ण व्यवस्था अर्जदार यांनी करणे आवश्यक राहील . 
( ३ ) Rainwater Harvesting , Water Recycling ( पाण्याचा पुनर्वापर ) व Solar Energy अशा स्वरूपाच्या संकल्पना सदर 

जमिनींचे विकसन करताना अंमलात आणण्यात याव्यात . 
( ४ ) शुद्ध पाणी पुरेशा प्रमाणात विकसकाने उपलब्ध करणे बंधनकारक आहे . 
वरीलबाबत उल्लंघन झाल्यास रेखांकन मंजुरी व अकृषिक परवानगी रद्द करण्यास पात्र राहील . 
उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारा नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ खालील कार्यालयांत कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध राहील . 
( १ ) जिल्हाधिकारी , नाशिक . 
( २ ) सहायक संचालक , नगररचना , नाशिक शाखा , नाशिक 

, 

. 
प्रस्तुत सूचना www.dtp.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे . 

सुलेखा वैजापूरकर , 

सदस्य - सचिव , 
प्रस्ताव छाननी समिती तथा 

सहसंचालक , नगररचना , 
नाशिक , २७ ऑक्टोबर २०२१ . . 

नाशिक विभाग , नाशिक . 


, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १८ - २४ , २०२१ / कार्तिक २७ तेअग्रहायण ३ , शके १ ९ ४३ 


3 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Joint Director of Town Planning , Nashik Division , Nashik 


The Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 


Notification 


No. NKDN / P.S.C. / R.P . Nashik / Section 20 ( 4 ) / Mouje Chandshi and Jalalpur , taluka Nashik / 69.0 
meter R.P. Road / 1149 / 2021.- Whereas , the Government has sanctioned the Revised Regional Plan for 
Nashik district on dated 21st June 2013 ( hereinafter referred to as " the said Regional Plan " ) under 
the provisions of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 ( hereinafter referred to as the 
said Act " ) and has came into force with effect from 16th September 2013 and whereas , Chief Engineer , 
Public Works Department , Regional Office , Nashik vide letter No. 885/2020 , dated 5th March 2020 has 
given the recommendation to reduce the width of 69 meters wide ( 45 + 12 + 12 ) Regional Plan Road 
along the shiv of Mauje Chandshi and Jalalpur , taluka and district Nashik to 30 meters ; 


1 


and whereas , the Government vide Resolution No. TPS - 1815 / CR - 49 / 15 / UD - 13 , dated 6th May 
2015 and dated 4th January 2016 ( hereinafter referred to as " the said Government Resolution " ) has 
issued the directives under Section 154 of the said Act , regarding the procedure to be followed under 
Section 20 of the said Act , for making changes in the use of land in the areas of Sanctioned Regional 
Plans , and for that purpose constituted " Proposal Scrutiny Committee ” ; 

and whereas , the " Proposal Scrutiny Committee " constituted under the said Government 
Resolution , is of the opinion that the siad 69 meters wide Regional Plan Road is proposed to be 30 
meters wide and the land so released from the road road alignment shall be included in the adjacent 
land use zone , in accordance with the provisions of sub - section ( 2 ) of Section 20 of the said Act , 
subject to the following conditions ( hereinafter referred to as " the Proposed Modification " ) 
( 1 ) It shall be binding to deposit the premium amount as mentioned in Government Resolution , 

dated 4th January 2016. The premium and Scrutiny fee shall be collected from the concerned 
land owners before issue of notification under Section 20 ( 4 ) of the said act . 


1 


( 2 ) The land so released from the road alignment shall be included in the adjacent land use 

zone . 


( 3 ) Applicant / Developer shall make necessary self - contained arrangements to provide water 

supply , waste water treatment , solid waste disposal / management while developing the said 
land and after development of the said land at his own cost . 


( 4 ) It shall be necessary to develop the concept like Rainwater Harvesting , Water Recycling and 

Solar Energy while developing the said land . 


( 5 ) 


It shall binding on the land developer to make available the pure water . 


and whereas , as per the provision of sub - section ( 1 ) of Section 151 of the said Act , Government 
vide Notification No. TPS - 1815 / CR - 49 / 15 / UD - 13 , dated 11th June 2015 has delegated the powers under 
Sections 20 ( 2 ) , 20 ( 3 ) and 20 ( 4 ) of the said Act to the concerned Joint Director of Town Planning ; 


and whereas , in accordance with the provisions of sub - section ( 3 ) of Section 20 of the said Act , 
Joint Director of Town Planning , Nashik Division , Nashik vide Notice No. NKDN / P.S.C. / R.P . Nashik / 
Sect . 20 ( 3 ) / Mouze Chandshi and Jalalpur , taluka Nashik / 69.0 meters / R . P. Road / 383 , dated 23rd 
March 2020 has published , the Notice regarding the Proposed Modification and Assistant Director of 
Town Planning , Nashik Branch , Nashik was Appointed to hear the suggestions / objections received 
within the stipulated period ; 


and whereas , the Appointed Officer i.e. Assistant Director of Town Planning , Nashik Branch has 
submitted his report to the Member - Secretary also the Proposal Scrutiny Committee , in the meeting , 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १८ - २४ , २०२१ / कार्तिक २७ तेअग्रहायण ३ , शके १ ९ ४३ 


3 


dated 27th July 2020 accorded approval to this proposal and directed Member - Secretary to issue the Final 
Notification according to sub - section ( 4 ) of Section 20 , after payment of the premium by the Applicant . 

and whereas , the land bearing Gat No. 343 of Mouje Jalalpur , taluka and district Nashik are fronting on 
the said road under modification and the owner of the said land Mr. Bharat Dattu Kathe and other 1 vide his 
letter dated 22nd September 2021 has requested to issue the notification under Section 20 ( 4 ) . 


and whereas , the Assistant Director of Town Planning , Nashik Branch , Nashik vide his letter No. 
2194 , dated 5th October 2021 informed this office that the concerned owner has submitted the required 
scrutiny fee and premium amount in the Government Treasury . 


} 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 4 ) of Section 20 of the said Act , 
Joint Director of Town Planning , Nashik Division , Nashik hereby sanctions the said Modification the land 
shown by the Nashik Branch office on the part plan and for that purpose amends the aforesaid Notification , 
dated 21st June 2013 as follows . 


In the said Regional Plan , the following new Entry shall be added after the last Entry of the Schedule 
of Modifications . 


ENTRY 


In the Sanctioned Revised Regional Plan of Nashik , Nashik district the 69 meters wide Regional Plan 
Road shown on the boundry of Chandshi and Jalalpur , taluka and district Nashik is reduced to be 30 
meters wide and the land so released from the road alignment shall be included in the adjacent land use 
zone as shown on the part plan , subject to the following conditions . 


Conditions : 


( 1 ) The land so released from the road alignment shall be included in the adjacent land use zone . 


( 2 ) Applicant / Developer shall make necessary self - contained arrangements to provide water 

supply , waste water treatment , solid waste disposal / management while developing the said 
land and after development of the said land at his own cost . 


( 3 ) 


It shall be necessary to develop the concept like Rainwater Harvesting , Water Recycling and 
Solar Energy while developing the said land . 


( 4 ) It shall binding on the land developer to make available the pure water . 

In case of Non - Compliance , Layout Approval and Non - Agricultural Permission shall liable to be 
cancelled . 


The Part Plan showing the abovesaid Sanctioned Modification shall be kept open for information of 
general public during office hours on all working days at the following offices - 


( 1 ) The Collector , Nashik . 


( 2 ) The Assistant Director of Town Planning , Nashik Branch , Nashik . 


This Notice is also be available on website www.dtp.maharashtra.gov.in 


SULEKHA VAIJAPURKAR , 

Member - Secretary , 
Proposal Scrutiny Committee and 
Joint Director of Town Planning , 

Nashik Division , Nashik . 


Nashik , 27th October 2021 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १८ - २४ , २०२१ / कार्तिक २७ तेअग्रहायण ३ , शके १ ९ ४३ 


- 


५ 


जिल्हादंडाधिकारी तथा अध्यक्ष , जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण यांजकडून 


वाचा : ( १ ) भारतीय दंड संहिता , १८६० , फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( १ ) व ( ३ ) . 


( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन कायदा , २००५ चे कलम ३० , ३३ , ३४ , ४१ , ५६ , ६३ व कलम ५१ 


६० . 


( ३ ) साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा , १८ ९ ७ अन्वये निर्गमित करण्यात आलेली अधिसूचना व नियमावली , दिनांक १४ मार्च २०२० . 


( ४ ) मा . उपसचिव , महाराष्ट्र शासन , पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग , मंत्रालय , मुंबई यांचेकडील शासन निर्णय दिनांक ५ नोव्हेंबर 


२०२१ . 


( ५ ) मा . मुख्य सचिव , महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभाग , आपत्ती व्यवस्थापन , मदत व पुनर्वसन , मंत्रालय , मुंबई यांचेकडील 


आदेश क्रमांक DMU / २०२० / CR- ९ २ / DISM - १ , दिनांक ४ जून २०२१ , ११ जून २०२१ , १७ जून २०२१ , २५ जून २०२१ . 


> 


( ६ ) मा . मुख्य सचिव , महाराष्ट्र शासन , सार्वजनिक आरोग्य विभाग , मंत्रालय , मुंबई यांचेकडील आदेश क्रमांक कोरोना -२०२१ / प्र.क्र. 
३६६ / आरोग्य -५ , दिनांक ११ ऑगस्ट २०२१ , १६ ऑगस्ट २०२१ , २४ सप्टेंबर २०२१ . 

[ 


( ७ ) मा . उपसचिव , महाराष्ट्र शासन , पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग , मंत्रालय , मुंबई यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण 

२०२० / प्र.क्र , ६५ / सां.का. - १ , दिनांक ११ ऑक्टोबर २०२१ . 


" 


( ८ ) मा . उपसचिव , महाराष्ट्र शासन , पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग , मंत्रालय , मुंबई यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण 

८२२० / प्र.क्र . २११ ( भाग १ ) /सां.का.-४ , दिनांक ११ ऑक्टोबर २०२१ . 


( ९ ) मा . उपसचिव , महाराष्ट्र शासन , पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग , मंत्रालय , मुंबई यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण 

८२२० / प्र.क्र . २२४ / सां.का. - ४ , दिनांक ११ ऑक्टोबर २०२१ . 


आदेश 


" 


क्रमांक कक्ष / गृह / कोरोना विषाणू / कावि -६५२ / २०२१.- ज्याअर्थी , मुख्य सचिव , महाराष्ट्र शासन , सार्वजनिक आरोग्य विभाग , मंत्रालय , 
मुंबई यांचेकडील वाचले क्रमांक ५ अन्वये राज्यात कोविड -१ ९ च्या प्रादुर्भावामुळे साथरोग कायदा , १८ ९ ७ व आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याची 
अंमलबजावणी 

सुरू आहे . राज्यात कोविड -१ ९ ची दुसरी लाट आटोक्यात येत असून अद्यापही कोविड रुग्ण आढळून येत असल्याने राज्यात 
कोविड प्रतिबंधित उपाययोजना करण्याची आवश्यकता भासत असल्याने साथरोग अधिनियम , १८ ९ ७ च्या खंड २ नुसार प्राप्त अधिकार व आपत्ती 
निवारण कायदा , २००५ नुसार सक्षम अधिकारी म्हणून अध्यक्ष , राज्य व्यवस्थापन समिती या आदेशाद्वारे शासनाकडील दिनांक ४ जून २०२१ , 
१७ जून २०२१ , २५ जून २०२१ व २ ऑगस्ट २०२१ चे आदेश अधिक्रमित करून संपूर्ण राज्यासाठी नव्याने निर्देश पारित केलेले आहेत . 
त्याप्रमाणे इकडील वाचले क्रमांक ६ अन्वये नंदुरबार जिल्ह्यासाठी आदेश पारित करणेत आलेले आहेत . 


, 


आणि ज्याअर्थी , उपोद्घातातील संदर्भ क्रमांक ७ , ८ आणि ९ चे शासन निर्णयान्वये कोविड -१ ९ च्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील चित्रपटगृहे , 
नाट्यगृहे आणि राज्यातील बंदिस्त सभागृहे / मोकळ्या जागेत होणारे इतर सांस्कृतिक कार्यक्रम शासन निर्णयासोबत जोडण्यात आलेल्या 
परिशिष्ट - अ ( Annexure - A ) मधील मार्गदर्शन तत्त्वाच्या अधीन राहून दिनांक २२ ऑक्टोबर २०२१ पासून नियंत्रित स्वरूपात सुरू करण्यास 


शासन मान्यता देण्यात आली आहे ; 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १८ - २४ , २०२१ / कार्तिक २७ तेअग्रहायण ३ , शके १ ९ ४३ 


> 


, 


त्याअर्थी , मी , मनीषा खत्री , जिल्हादंडाधिकारी तथा अध्यक्ष , जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण , नंदुरबार याद्वारे मला प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करणेत येऊन संपूर्ण नंदुरबार जिल्ह्यातील प्रतिबंधित क्षेत्राबाहेरील चित्रपटगृहे , नाट्यगृहे आणि जिल्ह्यातील बंदिस्त 
सभागृहे / मोकळ्या जागेत होणारे इतर सांस्कृतिक कार्यक्रम यांना दिनांक २२ ऑक्टोबर २०२१ रोजीपासून घेण्यास / सुरू करणेसाठी 
परिशिष्ट - अ मध्ये नमूद मानक कार्यप्रणाली / मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोरपणे पालन करणेच्या अटींस अधीन राहून या आदेशाद्वारे परवानगी 


देणेत येत आहे . 


सदर प्रतिबंधित क्षेत्राबाहेरील चित्रपटगृहे , नाट्यगृहे आणि जिल्ह्यातील बंदिस्त सभागृहे / मोकळ्या जागेत होणारे इतर सांस्कृतिक 
कार्यक्रमाचे आयोजक / व्यवस्थापक यांनी सदर परिसराच्या ठिकाणी मास्क परिधान करणे , शारीरिक अंतराचे पालन करणे , थर्म स्क्रिनिंग 


करणे आणि वारंवार हात धुणे किंवा सॅनिटायझरचा वापर करणे बंधनकारक राहील , 


सर्व संबंधित यांचेकडून परिशिष्ट - अ मध्ये नमूद मानक कार्यप्रणाली / मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोरपणे पालन केले जात असलेबाबत तपासणी 
करणेचे अधिकार त्या त्या क्षेत्रातील पोलीस अधिकारी / कर्मचारी व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देणेत येत आहेत . त्याचप्रमाणे यापूर्वी कोविड 
१ ९ व्यवस्थापनासाठी विहित केलेले शारीरिक अंतराचे व संसर्ग न पसरणेबाबत वेळोवेळी देणेत आलेल्या निर्देशांचे पालन करणे बंधनकारक 
असेल . ज्या व्यक्ती / संस्था / घटक या कोविड -१ ९ वर्तनुकीचे / शिष्टाचाराचे पालन करणार नाहीत त्या यापूर्वी निर्गमित करणेत आलेल्या 
आदेशानुसार दंडास पात्र राहतील . 


- 


प्रस्तुत 

आदेशाबाबतची माहिती प्रसार माध्यमे , उपविभागीय पोलीस अधिकारी कार्यालय , पोलीस स्टेशन , उपविभागीय अधिकारी कार्यालय , 
तहसील कार्यालय / पंचायत समिती / नगरपालिका / नगरपंचायत / ग्रामपंचायत यांचे नोटिस बोर्डावर नागरिकांच्या सुविधेसाठी उपलब्ध करून 
देण्यात येत आहे . सदर आदेशाचे सर्व नागरिकांनी पालन करावे . प्रस्तुत आदेशाची अंमलबजावणी पोलीस प्रशासन / घटना व्यवस्थापक / उपविभागीय 
दंडाधिकारी / तालुका दंडाधिकारी / गट विकास अधिकारी / संबंधित नगरपालिका / नगरपंचायत / ग्रामपंचायत तसेच सर्व संबंधित विभाग यांच्यामार्फत 


कोटकोरपणे करण्यात यावी . 


, 


सदर आदेशाचे कोणत्याही व्यक्ती , समूह , संस्था अथवा संघटनांनी उल्लंघन केल्यास त्यांचेविरुद्ध आपत्ती व्यवस्थापन कायदा , २००५ , 
साथ प्रतिबंधक कायदा , १८ ९ ७ , फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ तसेच भारतीय दंड संहिता , १८६० चे कलम १८८ नुसार शिक्षेस पात्र 


राहतील . 


सदरचा आदेश दिनांक १३ ऑक्टोबर २०२१ पासून पुढील आदेश होईतोपर्यंत अंमलात राहील . 


मनीषा खत्री , 


( भा.प्र.से. ) , 


जिल्हादंडाधिकारी तथा अध्यक्ष , 


जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण , नंदुरबार . 


नंदुरबार , १३ ऑक्टोबर २०२१ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १८ - २४ , २०२१ / कार्तिक २७ तेअग्रहायण ३ , शके १ ९ ४३ 


७ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 

मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये 
समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , 
लघु पाटबंधारे , नाशिक यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


. 


कलम १ ९ अन्वये . 


अनुसूची - एक 


अधिसूचना 


संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


जिल्हा नाशिक 


जिल्हा नाशिक , तालुका नाशिक , मौजे म्हसरूळ शिवार 


- 


प्रकरण क्रमांक ६/२०२१ 


सर्व्हे नंबर / 


अंदाजित क्षेत्र 


गट नंबर 


१ 


२ 


चौ . मी . 


क्रमांक भूसं / कक्ष -१० / ३ / कावि -८८८ / २०२१.- ज्याअर्थी , समुचित 
शासन असलेल्या नाशिक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी भूमि संपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) याच्या कलम 
११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , 
१ ९ ६६ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -११ ९ १ / ३५ / सीआर 
८८ / युडी - ९ , दिनांक २८ जून १ ९९ ३ रोजी काढली आहे आणि त्याद्वारे 
असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची “ एक ' 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची , अनुसूची “ दोन 
मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 


१ ९ ६ / १ / २ / ३ 


२३३५.२१ 


एकूण क्षेत्र .. 


२३३५.२१ 


अनुसूची - दोन 


" 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


66 


" 


प्रकल्पाचे नाव : १५ मीटर व ३० मीटर रुंद विकास योजना 
रस्त्याकरिता . 


आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : १५ मीटर व ३० मीटर रुंद विकास 
योजना रस्त्याकरिता . 


आणि ज्याअर्थी , नाशिक जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांनी कलम 
१५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल ( कोणताही असल्यास ) 
विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन 


समाजाला होणारे लाभ : सार्वजनिक प्रयोजनासाठी पायाभूत 
सुविधा उपलब्ध होईल . 


संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 


अनुसूची - तीन 


पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन : लागू नाही . 


आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या 
तरतुदीन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , 
१ ९ ६६ चे कलम १२६ च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे , असे याद्वारे घोषित करण्यात येत 


अनुसूची - चार 


, 


पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश : लागू नाही . 


आहे ; 


टीप.- उक्त जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , लघु 
पाटबंधारे , नाशिक यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येऊ शकेल . 


, 


. 


सूरज मांढरे , 


“ 


आणि ज्याअर्थी , अनुसूची “ तीन ” मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 

पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले 
जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची “ चार 
मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ; 


जिल्हाधिकारी , नाशिक . 


" 


नाशिक , १० नोव्हेंबर २०२१ . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १८ - २४ , २०२१ / कार्तिक २७ तेअग्रहायण ३ , शके १ ९ ४३ 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 

मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 


जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , 
लघु पाटबंधारे , नाशिक यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


कलम १ ९ अन्वये . 


अनुसूची - एक 


अधिसूचना 


संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


जिल्हा नाशिक 


जिल्हा नाशिक , तालुका नाशिक , मौजे मखमलाबाद शिवार 


प्रकरण क्रमांक ५/२०२१ 


सर्व्हे नंबर / 


अंदाजित क्षेत्र 


गट नंबर 


१ 


२ 


चौ . मी . 


क्रमांक भूसं / कक्ष -१० / ३ / कावि -८८ ९ / २०२१.- ज्याअर्थी , समुचित 
शासन असलेल्या नाशिक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी भूमि संपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) याच्या कलम 
११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , 
१ ९ ६६ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -११ ९ १ / ३५ / सीआर 
८८ / युडी - ९ , दिनांक २८ जून १ ९९ ३ रोजी काढली आहे आणि त्याद्वारे 
असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची “ एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची , अनुसूची “ दोन 
मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


१४ / १ - अ / १ 


४२००.०० 


एकूण क्षेत्र 


.. 


४२००.०० 


“ 


" 


अनुसूची - दोन 


" 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : आरक्षण क्रमांक ११ अन्वये पार्ककरिता 


प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : आरक्षण क्रमांक ११ अन्वये पार्ककरिता 


समाजाला होणारे लाभ : सार्वजनिक प्रयोजनासाठी पायाभूत 
सुविधा उपलब्ध होईल . 


" 


. 


आणि ज्याअर्थी , नाशिक जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांनी कलम 
१५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल ( कोणताही असल्यास ) 
विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 
आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या 
तरतुदीन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , 
१ ९ ६६ चे कलम १२६ च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे , असे याद्वारे घोषित करण्यात येत 


अनुसूची - तीन 


पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन : लागू नाही . 


अनुसूची - चार 


आहे ; 


पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश : लागू नाही . 


לל 


1 


टीप - उक्त जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , लघु 
पाटबंधारे , नाशिक यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येऊ शकेल . 


“ 


आणि ज्याअर्थी , अनुसूची “ तीन ” मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
' पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले 
जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची “ चार " 
मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ; 


सूरज मांढरे , 


" 


जिल्हाधिकारी , नाशिक . 


, 


नाशिक , १० नोव्हेंबर २०२१ . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये 
समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १८ - २४ , २०२१ / कार्तिक २७ तेअग्रहायण ३ , शके १ ९ ४३ 


९ 


, 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 

मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 


जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , 
वै.ज.प्र . , नाशिक यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


कलम १ ९ अन्वये . 


अनुसूची - एक 


- 


अधिसूचना 


संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


जिल्हा नाशिक 


जिल्हा नाशिक , तालुका नाशिक , मौजे आडगाव 


, 


प्रकरण क्रमांक १४/२०१६ 


सर्व्हे नंबर / 


अंदाजित क्षेत्र 


गट नंबर 


१ 


२ 


चौ . मी . 


क्रमांक भूसं / कक्ष -१० / ३ / कावि -८ ९ ० / २०२१ . – ज्याअर्थी , समुचित 
शासन असलेल्या नाशिक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी भूमि संपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) याच्या कलम 
११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , 
१ ९ ६६ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -११ ९ १ / ३५ / सीआर 
८८ / युडी - ९ , दिनांक २८ जून १ ९९ ३ रोजी काढली आहे आणि त्याद्वारे 
असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची “ एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची , अनुसूची “ दोन 
मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


२०११ पै . 


९ ३००.०० 


एकूण क्षेत्र .. 


९ ३००.०० 


" 


अनुसूची - दोन 


" 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : आरक्षण क्रमांक ११६ ट्रक टर्मिनसकरिता 


प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : आरक्षण क्रमांक ११६ ट्रक 


टर्मिनसकरिता . 


समाजाला होणारे लाभ : सार्वजनिक प्रयोजनासाठी पायाभूत 
सुविधा उपलब्ध होईल . 


आणि ज्याअर्थी , नाशिक जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांनी कलम 
१५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल ( कोणताही असल्यास ) 
विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 
आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या 
तरतुदीन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , 
१ ९ ६६ चे कलम १२६ च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे , असे याद्वारे घोषित करण्यात येत 


अनुसूची - तीन 


, 


पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन : लागू नाही . 

. 


अनुसूची - चार 


आहे ; 


पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश : लागू नाही . 


" 


, 


टीप.- उक्त जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , 


वै.ज.प्र . , नाशिक यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येऊ शकेल . 


, 


1 


“ 


आणि ज्याअर्थी , अनुसूची “ तीन ” मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 

पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले 
जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची “ चार 
मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ; 


" 


सूरज मांढरे , 


जिल्हाधिकारी , नाशिक . 


नाशिक , ११ नोव्हेंबर २०२१ . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये 
समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १८ - २४ , २०२१ / कार्तिक २७ तेअग्रहायण ३ , शके १ ९ ४३ 


जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 

मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 


क्रमांक २ , नाशिक यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


कलम १ ९ अन्वये . 


अनुसूची - एक 


सुधारित अधिसूचना 


संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


जिल्हा नाशिक 


जिल्हा नाशिक , तालुका नाशिक , मौजे देवळाली 


प्रकरण क्रमांक ५८/१० 


सर्व्हे नंबर / 


अंदाजित क्षेत्र 


गट नंबर 


१ 


२ 


३ 


. 


चौ . मी . 


चौ . मी . 


क्रमांक भूसं / कक्ष -१० / ३ / कावि -८ ९ ६ / २०२१.– ज्याअर्थी , समुचित 
शासन असलेल्या नाशिक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी भूमि संपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) याच्या कलम 
११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , 
१ ९ ६६ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना क्रमांक ११ ९ ३ / २१२४ / सीआर -१२६ / 
९ ५ / युडी - ९ , दिनांक १ ९ फेब्रुवारी १ ९९ ६ रोजी काढली आहे आणि 
त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 

एक ” मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींची , अनुसूची 
“ दोन " मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक 


या ऐवजी 


असे वाचावे 


1 


८८/१/१/४/१ पै . 


१५ ९ ३.५० 


१० ९ ३.०० 


८८/३/१/२ पै . 


११०२.४८ 


११०२.०० 


“ 


.. 


एकूण क्षेत्र 


२६ ९५.९ ८ 


२१ ९ ५.०० 


" 


“ 


अनुसूची - दोन 


प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची 


शक्यता आहे 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : १२ मीटर डी . पी . रस्ता 


प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : १२ मीटर डी . पी . रस्ता 


समाजाला होणारे लाभ : दळणवळणाची सुविधा निर्माण होईल . 


आणि ज्याअर्थी , नाशिक जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांनी कलम 
१५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल ( कोणताही असल्यास ) 
विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 
आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या 
तरतुदीन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , 
१ ९ ६६ चे कलम १२६ च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे , असे याद्वारे घोषित करण्यात येत 


अनुसूची - तीन 


पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन : लागू नाही . 


अनुसूची - चार 


) 


आहे ; 


पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश : लागू नाही . . 


टीप.- उक्त जमिनींचे नकाशे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , 
क्रमांक २ , नाशिक यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येऊ शकेल . 


आणि ज्याअर्थी , अनुसूची “ तीन ” मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 

पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले 
जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची “ चार 
मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ; 


“ 


सूरज मांढरे , 


“ 


" 


जिल्हाधिकारी , नाशिक . 

, 


नाशिक , १० नोव्हेंबर २०२१ . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये 
समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १८ - २४ , २०२१ / कार्तिक २७ तेअग्रहायण ३ , शके १ ९ ४३ 


११ 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


आदेश 


- 


- 


क्रमांक ड / कक्ष -२ / पीओएल / कावि -६ ९ ० / २०२१.- ज्याअर्थी , नंदुरबार 
जिल्हा हा जातीयदृष्ट्या अतिसंवेदनशील आहे . जिल्ह्यात विविध 
संघटनातर्फे धरणे , मोर्चे , बंद इत्यादी आंदोलने करण्यात येतात . तसेच 
वैयक्तिक व सामुहिकरीत्या आमरण / लाक्षणिक उपोषण करण्यात 
येतात . 


( अ ) सोटे , तलवारी , बंदुका , भाले , सुरे , लाठ्या किंवा शारीरिक 

दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी कोणतीही हत्यारे 

अथवा वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे ; 
( ब ) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक पदार्थ किंवा 

स्फोटक पदार्थ किंवा द्रव्ये बरोबर घेऊन फिरणे ; 
( क ) दगड अगर अस्त्रे सोडावयाची अगर फेकण्याची हत्यारे , 

साधने इत्यादी तयार करणे , जमा करणे आणि बरोबर 


, 


नेणे ; 


> 


तसेच दिनांक १ नोव्हेंबर २०२१ ते दिनांक ६ नोव्हेंबर २०२१ 
पावेतो सर्वत्र दिवाळी सण साजरा होणार आहे . सध्या जगभरात 
कोरोना विषाणूची साथ फैलावली असून देशात व राज्यातदेखील 
कोरोनाबाधितांची संख्या मोठी आहे . कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र 
शासनाने सर्व सण - उत्सव साध्या पद्धतीने साजरे करण्याबाबत वेळोवेळी 
परिपत्रकाद्वारे मार्गदर्शक सूचना जारी केलेल्या आहेत . या अनुषंगाने 
चालू वर्षी दिवाळी सण साध्या पद्धतीने साजरा करणे आवश्यक आहे . 

नंदुरबार जिल्ह्यात कोणत्याही प्रकारचा अनुचित प्रकार घडू 
नये आणि जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ 
नये , किंबहुना तशी परिस्थिती निर्माण झाल्यास ती पोलीस विभागास 
व प्रशासनास वेळीच हाताळता यावी , जेणेकरून जिल्ह्यात कायदा 
व सुव्यवस्था टिकून रहावी , म्हणून संपूर्ण नंदुरबार जिल्ह्यात 
दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२१ चे ६.०० वाजेपासून ते दिनांक १४ 
नोव्हेंबर २०२१ चे २४.०० वाजेपावेतो महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , 
२०१२ चा क्रमांक XXIV ( मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे 

चे 
संक्षिप्त नाव बदल ) चे कलम ३७ ( १ ) , ( ३ ) चे मनाई आदेश 
संपूर्ण नंदुरबार जिल्ह्यात जारी होणेबाबत पोलीस अधीक्षक , नंदुरबार 
यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा / सण - उत्सव / मनाई आदेश / 
४७७ ९ / २०२१ , दिनांक २६ ऑक्टोबर २०२१ अन्वये विनंती केली 
आहे . 


, 


, 


( ड ) सार्वजनिक शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे , 

हावभाव करणे अथवा सोंग आणणे ; 
( इ ) जाहीरपणे घोषणा करणे , गाणे म्हणणे , वाद्ये वाजविणे ; 
( फ ) कोणत्याही व्यक्तीची आकृती किंवा प्रतिमेचे प्रदर्शन 

करणे अगर दहन करणे , 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , २०१२ ( मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ 
चे संक्षिप्त नाव बदल ) चे कलम ३७ ( १ ) , ( ३ ) अन्वयेचा प्रतिबंधात्मक 
आदेश हा ज्यांना लाठी अगर तत्सम वस्तू घेतल्याशिवाय चालता येत 
नाही , अशा वृद्ध अथवा अपंग इसमांना लागू नाही . तसेच शासनाच्या 
सेवेतील ज्या व्यक्तींना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी 
हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे , त्यांना लागू होणार नाही . 

तसेच , महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , २०१२ ( मुंबई पोलीस अधिनियम , 
१ ९ ५१ चे संक्षिप्त नाव बदल ) चे कलम ३७ ( ३ ) नुसार संबंधित पोलीस 
स्टेशनचे प्रभारी अधिकारी किंवा त्यांनी अधिकार प्रदान केलेले इतर 
अधिकाऱ्यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय पाचपेक्षा जास्त व्यक्तींचा समावेश 
असलेल्या मंडळींस ( जमावास ) किंवा मिरवणुकीस मनाई करीत आहे . 
मात्र संबंधित पोलीस स्टेशनचे प्रभारी अधिकारी यांनी दिलेल्या परवानगीस 
सदर निर्बंध लागू नाहीत . अशी परवानगी दिल्यावर तत्काळ संबंधित 
कार्यकारी दंडाधिकारी , उपविभागीय दंडाधिकारी आणि जिल्हादंडाधिकारी 
कार्यालयास अहवाल द्यावे व सदर कालावधीत सभा , मिरवणुका , मोर्चे 
व ध्वनिक्षेपके इत्यादी परवानगीबाबत पोलीस विभागाचे पोलीस अधिकाऱ्यांनी 
कायदा व सुव्यवस्था राखणेबाबत योग्य तो निर्णय घेऊन परवानगी 
द्यावी . त्या व्यतिरिक्त सदरचे निर्बध लग्न मिरवणुका , तालुका आठवडे 
बाजार अगर प्रेतयात्रेच्या जमावास लागू नाहीत . 

महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , क्रमांक XXIV - २०१२ ( मुंबई पोलीस 
अधिनियम , १ ९ ५१ चे संक्षिप्त नाव बदल ) चे कलम ३७ 
( १ ) ( ३ ) अन्वयेचा हा प्रतिबंधात्मक आदेश दिनांक ३१ ऑक्टोबर 
२०२१ रोजीचे ६.०० वाजेपासून ते दिनांक १४ नोव्हेंबर २०२१ 
रोजीचे २४.०० वाजेपावेतो संपूर्ण नंदुरबार जिल्ह्यात अंमलात राहील . 

सदरचा आदेश हा दिनांक २७ ऑक्टोबर २०२१ रोजी माझ्या सही 
व शिक्क्यानिशी दिला असे . 

मनीषा खत्री , 

भा.प्र.से. , 

जिल्हादंडाधिकारी , नंदुरबार . 
नंदुरबार , २७ ऑक्टोबर २०२१ . 


, 


ज्याअर्थी , वरील बाबी लक्षात घेता व तशी परिस्थिती निर्माण 
झाल्यास ती हाताळणेसाठी पोलिसांना मदत व्हावी म्हणून महाराष्ट्र 
पोलीस अधिनियम , क्रमांक XXIV - २०१२ ( मुंबई पोलीस अधिनियम , 

( 
१ ९ ५१ चे संक्षिप्त नाव बदल ) चे कलम ३७ ( १ ) , ( ३ ) प्रमाणे 
प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणे आवश्यक असल्याची माझी खात्री 
झालेली आहे . 


त्याअर्थी , मी , मनीषा खत्री , जिल्हादंडाधिकारी , नंदुरबार , महाराष्ट्र 
पोलीस अधिनियम , क्रमांक XXIV - २०१२ ( मुंबई पोलीस अधिनियम , 

( 
१ ९ ५१ चे संक्षिप्त नाव बदल ) चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये 
प्राप्त अधिकारांचा वापर करून दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२१ चे 

चे 
६.०० 

वाजेपासून ते दिनांक १४ नोव्हेंबर २०२१ चे २४.०० 
वाजेपावेतोच्या कालावधीसाठी संपूर्ण नंदुरबार जिल्ह्यातील कोणत्याही 
इसमास पुढील कृत्ये करण्यास याद्वारे एकतर्फी मनाई आदेश 
जारी करीत आहे . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १८ - २४ , २०२१ / कार्तिक २७ तेअग्रहायण ३ , शके १ ९ ४३ 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


( ख ) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ विनापरवानगी 


बरोबर नेणे ; 


; 


मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये 


( ग ) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे , सोडावयाची किंवा फेकावयाची 


, 


आदेश 


उपकरणे अथवा साधने घेऊन फिरणे अगर बाळगणे ; 


( घ ) कोणत्याही इसमाच्या चित्राचे , प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा 
चित्राचे प्रतिकृतिक प्रदर्शन अगर दहन करणे ; 


( ड ) विनापरवाना सार्वजनिकरीत्या समाजात तेढ व क्लेश निर्माण 
होईल अशा घोषणा करणे , गाणी म्हणणे , वाद्ये वाजविणे ; 


, 


( च ) सभ्यता अगर नीतिविरुद्ध असतील अशी किंवा शांतता धोक्यात 


आणतील अशी भाषणे करणे , हावभाव करणे अगर सोंग आणणे 
आणि तशी चिन्हे , फलक लावणे किंवा इतर कोणताही जिन्नस अगर 
वस्तू तयार करणे अगर त्याचा प्रसार करणे . 


, 


क्रमांक कक्ष -१ / पीओएल -१ / ३८७३ / २०२१.– ज्याअर्थी , नाशिक 
( ग्रामीण ) जिल्ह्यातील विविध आंदोलने , धार्मिक सण , उत्सव व 
राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थाविषयक घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर 
देशात कोठेही जातीय घटना घडल्यास , अशा घटनेच्या जिल्ह्यांत 
प्रतिक्रिया उमटतात . विविध कामगार संघटनांचे गेटबंद व साखळी 
उपोषण चालू असते . हिंदू - मुस्लीम यांच्यात क्षुल्लक कारणांवरून 
वाद निर्माण होण्याची शक्यता असते . त्यामुळे जातीय तणाव निर्माण 
होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . शेतकऱ्यांच्या शेतीमालास 
भाव कमी मिळत असल्याने , त्याचे निषेधार्थ शेतकरी यांचेमार्फत 
मोर्चे , धरणे , रास्ता रोको , उपोषण करण्याची शक्यता नाकारता 
येत नाही . नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव व येवला शहर हे 
अतिसंवेदनशील असून मनमाड , बागलाण , चांदवड व इगतपुरी 
ही ठिकाणे संवेदनशील आहेत . जिल्ह्यात विविध कंपन्या असून , 
कामगारांच्या विविध मागण्यांसाठी औद्योगिक कलह निर्माण होऊन 
कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने , 
खबरदारीचा उपाय म्हणून संपूर्ण नाशिक ( ग्रामीण ) जिल्ह्यात मुंबई 
पोलीस कायदा , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) चे आदेश लागू 
करण्याची मा . पोलीस अधीक्षक , नाशिक ( ग्रामीण ) यांनी त्यांचेकडील 
पत्र क्रमांक कक्ष -१४ / ३७ ( १ ) ( ३ ) / १०८४२ / २०२१ , दिनांक १४ 
ऑक्टोबर २०२१ अन्वये विनंती केली आहे . 


हा आदेश शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या 
वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यारे बाळगणे आवश्यक 
आहे , अशा व धार्मिक कार्यक्रमातील इसमांना आवश्यक असणारी 
शस्त्रे वापरण्यास , तसेच शीख समाजाचे व्यक्तींना कृपाण बाळगण्यास 
प्रतिबंध असणार नाही . तसेच कोविड -१ ९ विषाणू प्रादुर्भावाचे अनुषंगाने 
जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण , जिल्हाधिकारी कार्यालय , 
नाशिक यांचेमार्फत वेळोवेळी निर्गमित आदेशांमधील निर्देशांचे पालन 


करणे संबंधितांवर बंधनकारक राहील . त्याचप्रमाणे हा आदेश पोलीस 
अधिकारी व कामावर असलेल्या इतर शासकीय अधिकारी , कर्मचारी 


यांना लागू राहणार नाहीत . 


सदरचा आदेश दिनांक २० ऑक्टोबर २०२१ चे ००.०० वाजेपासून 
ते दिनांक ४ नोव्हेंबर २०२१ चे २४.०० वाजेपावेतो संपूर्ण नाशिक 
ग्रामीण जिल्ह्यात ( पोलीस आयुक्त , नाशिक शहर यांची हद्द वगळून ) 
अंमलात राहील . 


वरील अहवालावरून माझी खात्री झाल्याने , पुढील दर्शविलेल्या 
कालावधीत नाशिक ( ग्रामीण ) जिल्ह्यात ( मा . पोलीस आयुक्त , नाशिक 
शहर यांची हद्द वगळून ) पोलिसांना कायदा आणि सुव्यवस्थेची 
परिस्थिती हाताळण्यास मदत व्हावी व शांतता राहावी म्हणून मी , 
भागवत डोईफोडे , अपर जिल्हादंडाधिकारी , नाशिक , मला मुंबई 
पोलीस कायदा , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) नुसार प्राप्त 
झालेल्या अधिकारांचा वापर करून पुढील कृत्ये करण्यास मनाई 
करीत आहे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२१ रोजी 
माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिला असे . 


भागवत डोईफोडे , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , 

नाशिक . 


, 


( क ) शस्त्रे , सोटे , तलवारी , भाले , दंडे , बंदुका , सुरे किंवा 
शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील किंवा प्राणघातक 
असतील , अशी इतर कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे अगर 
बाळगणे ; 


नाशिक , १४ ऑक्टोबर २०२१ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १८ - २४ , २०२१ / कार्तिक २७ तेअग्रहायण ३ , शके १ ९ ४३ 


१३ 


प्रादेशिक सहसंचालक ( साखर ) तथा सहनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


, 


, 


क्रमांक प्रासस / नियमन / श्री वृद्धेश्वर ससाका / पोनिदु / मंजुरी / १०२० / सन २०२१.- ज्याअर्थी , श्री वृद्धेश्वर सहकारी साखर कारखाना 
लिमिटेड , आदिनाथनगर , तालुका पाथर्डी , जिल्हा अहमदनगर या कारखान्याच्या दिनांक ४ सप्टेंबर २०२१ रोजी झालेल्या वार्षिक सर्वसाधारण 
सभेतील संमत ठराव क्रमांक १२ नुसार तसेच सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , शासन निर्णय क्रमांक ससाका -२०२० / प्र.क्र . ८५ / ३ - स , 
दिनांक १८ मे २०२१ अन्वये दिलेल्या निर्देशानुसार मी , मिलिंद भालेराव , प्रादेशिक सहसंचालक ( साखर ) तथा सहनिबंधक , सहकारी संस्था , 
अहमदनगर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १३ ( २ ) तसेच त्याखालील नियम , १ ९ ६१ चे नियम १२ अन्वये प्राप्त 
अधिकारांनुसार खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे . 
श्री वृद्धेश्वर सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड , आदिनाथनगर , तालुका पाथर्डी , जिल्हा अहमदनगर 
नोंदणी क्रमांक एएनआर / पीआरजी / ( ए ) / ५ - एस , दिनांक १० फेब्रुवारी १ ९ ७० 

पुरवणी क्रमांक ४ 
अधिमंडळाची ऑनलाईन वार्षिक सर्वसाधारण सभा , दिनांक ४ सप्टेंबर २०२१ 
दुरुस्ती पोट - नियम 

दुरुस्तीनंतर होणारा पोट - नियम 
क्रमांक 


" 


४ 


६ 


भाग भांडवल : संस्थेचे अधिकृत भाग भांडवल रुपये ३,०४५ लाखांचे असून ते प्रत्येक भागाची रुपये १५,००० 

दर्शनी किंमतीचे २०,३०० भागात विभागलेले असेल . 
भागाची दर्शनी किंमत प्रत्येकी रुपये १५,००० असेल . सभासदत्वाच्या अर्जासोबत रुपये १५,००० 
आणि प्रवेश फी रुपये १०० प्रत्येक भागापोटी जमा केल्यानंतर सभासदांना भाग दाखला देण्यात 
यावा . जुन्या सभासदांचे भागभांडवल पोटी जमा असलेली रक्कम लक्षात घेऊन शिल्लक रक्कम 
जास्तीत जास्त ३ वर्षाच्या आत भरली पाहिजे अथवा त्याच्या ऊस बिलातून कपात करणेबाबत 
त्यांनी कारखान्यास कळविणे आवश्यक राहील . सभासदत्वाच्या अर्जावरील निर्णय कारखान्याने 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील तरतुदीनुसार संबंधित व्यक्तीस विहित मुदतीत 
कळविणे बंधनकारक राहील . 


> 


७ 


कारखान्याने विक्रीस काढलेले भाग भांडवल खालीलप्रमाणे असेल . 


( अ ) प्रत्येकी रुपये १५,००० दर्शनी किंमतीचे १८,४०० भाग उत्पादक सभासदामध्ये विभागलेले रुपये २,७६० 


लाख . 


( ब ) रुपये १५,००० चे दर्शनी किंमतीचे एकूण रुपये १५ लाखाचे १०० सामान्य भाग सहकारी संस्था व बिगर 

उत्पादक यांचेकरिता राखीव भाग . 


( क ) प्रत्येकी रुपये १५,००० चे दर्शनी किंमतीचे १,८०० परतफेडीचे अग्रहक्काच्या भागामध्ये विभागलेले रुपये 


२७० लाख . 


१७ ( अ ) ( VI ) 


त्याने कमीत कमी एका भागाची मागणी केली पाहिजे व पोट - नियम ६ प्रमाणे प्रत्येक भागापोटी किमान रुपये 
१५,००० भरले पाहिजे . 


१७ ( ब ) ५ 


उत्पादक / बिगर उत्पादक संस्था यांनी कमीत कमी एक भागतरी मागितला पाहिजे व पोट - नियम ६ प्रमाणे 
प्रत्येक भागापोटी किमान रुपये १५,००० भरले पाहिजेत . 


मिलिंद भालेराव , 
प्रादेशिक सहसंचालक ( साखर ) तथा सहनिबंधक , 

सहकारी संस्था , अहमदनगर , 


अहमदनगर , ८ ऑक्टोबर २०२१ . 


, 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १८ - २४ , २०२१ / कार्तिक २७ तेअग्रहायण ३ , शके १ ९ ४३ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) यांजकडून 


मी या आदेशान्वये या संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज करणेसाठी 
कलम १०३ ( १ ) अन्वये अवसायक म्हणून श्री . व्ही . एस . पाटील , 
सहायक सहकार अधिकारी , जळगाव यांची नियुक्ती करीत आहे . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) 

( क ) ( दोन ) ( चार ) अन्वये . 


> 


मध्यंतरीय आदेश 


क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / सहकार / करंजी बु कुक्कुट / मध्यंतरीय 
आदेश / ४५० / सन २०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम १०२ ( १ ) ( क ) ( दोन ) ( चार ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार मी , रविंद्र र . पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव असा आदेश देतो की , करंजी बु 
कुक्कुटपालन सहकारी संस्था मर्यादित , करंजी बु , तालुका पारोळा , 
जिल्हा जळगाव ही संस्था अवसायनात घेण्यात येत असलेबाबत व 
संस्थेचा कारभार गुंडाळण्यात येत असलेबाबत आदेश देत आहे , 


सदरचा मध्यंतरीय आदेश कायम का करण्यात येऊ नये यासाठी 
संस्थेस / संस्थाचालकांना याबाबत लेखी खुलासा सादर करण्यासाठी 
या आदेशाचे तारखेपासून एक महिन्याची संधी देण्यात येत आहे . 
त्याचप्रमाणे माझेसमोर समक्ष उपस्थित राहून लेखी / तोंडी स्वरूपात 

/ 
सविस्तर खुलासा सादर करावयाचा असल्यास त्यासाठी दिनांक 
२८ जून २०२१ रोजी दुपारी १.०० वाजता वेळ निश्चित करण्यात 
येत आहे . या एक महिन्याच्या मुदतीत कोणताही खुलासा प्राप्त न 
झाल्यास आपले काहीएक म्हणणे नाही असे गृहीत धरून दिलेला 
मध्यंतरीय आदेश कायम करून अंतिम करण्यात येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २५ मे २०२१ रोजी माझे 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 


जळगाव , २५ मे २०२१ . 


मी या आदेशान्वये या संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज करणेसाठी 
कलम १०३ ( १ ) अन्वये अवसायक म्हणून श्री . व्ही . एस . पाटील , 
सहायक सहकार अधिकारी , जळगाव यांची नियुक्ती करीत आहे . 

सदरचा मध्यंतरीय आदेश कायम का करण्यात येऊ नये यासाठी 
संस्थेस / संस्थाचालकांना याबाबत लेखी खुलासा सादर करण्यासाठी 
या आदेशाचे तारखेपासून एक महिन्याची संधी देण्यात येत आहे . 
त्याचप्रमाणे माझेसमोर समक्ष उपस्थित राहून लेखी / तोंडी स्वरूपात 
सविस्तर खुलासा सादर करावयाचा असल्यास त्यासाठी दिनांक 
२८ जून २०२१ रोजी दुपारी १.०० वाजता वेळ निश्चित करण्यात 
येत आहे . या एक महिन्याच्या मुदतीत कोणताही खुलासा प्राप्त न 
झाल्यास आपले काहीएक म्हणणे नाही असे गृहीत धरून दिलेला 
मध्यंतरीय आदेश कायम करून अंतिम करण्यात येईल . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) 

( क ) ( दोन ) ( चार ) अन्वये . 


मध्यंतरीय आदेश 


सदरचा आदेश आज दिनांक २५ मे २०२१ रोजी माझे 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 


क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / सहकार / श्री दत्त कुक्कुट / मध्यंतरीय 
आदेश / ४५६ / सन २०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम १०२ ( १ ) ( क ) ( दोन ) ( चार ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार मी , रविंद्र र . पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव असा आदेश देतो की , श्री दत्त 
कुक्कुटपालन सहकारी संस्था मर्यादित , सावदा , पोस्ट रिंगणगाव , 
तालुका धरणगाव , जिल्हा जळगाव ही संस्था अवसायनात घेण्यात 
येत असलेबाबत व संस्थेचा कारभार गुंडाळण्यात येत असलेबाबत 
आदेश देत आहे . 


जळगाव , २५ मे २०२१ . 


, 


> 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) 

( क ) ( दोन ) ( चार ) अन्वये . 


मध्यंतरीय आदेश 


मी या आदेशान्वये या संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज करणेसाठी 


कलम १०३ ( १ ) अन्वये अवसायक म्हणून श्री . व्ही . एस . पाटील , 
सहायक सहकार अधिकारी , जळगाव यांची नियुक्ती करीत आहे . 


, 


क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / सहकार / सुमनताई कुक्कुट / मध्यंतरीय 
आदेश / ४५५ / सन २०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम १०२ ( १ ) ( क ) ( दोन ) ( चार ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार मी , रविंद्र र . पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव असा आदेश देतो की , सुमनताई सहकारी 
कुक्कुट व्यावसायिक संस्था मर्यादित , आंबापिंप्री , तालुका पारोळा , 
जिल्हा जळगाव ही संस्था अवसायनात घेण्यात येत असलेबाबत व 
संस्थेचा कारभार गुंडाळण्यात येत असलेबाबत आदेश देत आहे . 


सदरचा मध्यंतरीय आदेश कायम का करण्यात येऊ नये यासाठी 
संस्थेस / संस्थाचालकांना याबाबत लेखी खुलासा सादर करण्यासाठी 
या आदेशाचे तारखेपासून एक महिन्याची संधी देण्यात येत आहे . 
त्याचप्रमाणे माझेसमोर समक्ष उपस्थित राहून लेखी / तोंडी स्वरूपात 
सविस्तर खुलासा सादर करावयाचा असल्यास त्यासाठी दिनांक 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १८ - २४ , २०२१ / कार्तिक २७ तेअग्रहायण ३ , शके १ ९ ४३ 


१५ 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) 

( क ) ( दोन ) ( चार ) अन्वये . 


२८ जून २०२१ रोजी दुपारी १.०० वाजता वेळ निश्चित करण्यात 
येत आहे . या एक महिन्याच्या मुदतीत कोणताही खुलासा प्राप्त न 
झाल्यास आपले काहीएक म्हणणे नाही असे गृहीत धरून दिलेला 
मध्यंतरीय आदेश कायम करून अंतिम करण्यात येईल . 


मध्यंतरीय आदेश 


सदरचा आदेश आज दिनांक २५ मे २०२१ रोजी माझे 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 


जळगाव , २५ मे २०२१ . 


, 


क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / सहकार / विश्व प्रल्हाद कुक्कुट / मध्यंतरीय 
आदेश / ४५८ / सन २०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम १०२ ( १ ) ( क ) ( दोन ) ( चार ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार मी , रविंद्र र . पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव असा आदेश देतो की , विश्वप्रल्हाद 
कुक्कुटपालन सहकारी संस्था मर्यादित , हरताळे , 

तालुका 
मुक्ताईनगर , जिल्हा जळगाव ही संस्था अवसायनात घेण्यात येत 
असलेबाबत व संस्थेचा कारभार गुंडाळण्यात येत असलेबाबत आदेश 
देत आहे . 


> 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) 

( क ) ( दोन ) ( चार ) अन्वये . 


मध्यंतरीय आदेश 


क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / सहकार / डॉ . बाबासाहेब कुक्कुट / 
मध्यंतरीय आदेश / ४५७ / सन २०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) ( क ) ( दोन ) ( चार ) अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , रविंद्र र . पाटील , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव असा आदेश देतो की , 
डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर कुक्कुटपालन सहकारी संस्था मर्यादित , 
पथराड बु . , तालुका धरणगाव , जिल्हा जळगाव ही संस्था अवसायनात 
घेण्यात येत असलेबाबत व संस्थेचा कारभार गुंडाळण्यात येत 
असलेबाबत आदेश देत आहे . 


मी या आदेशान्वये या संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज करणेसाठी 
कलम १०३ ( १ ) अन्वये अवसायक म्हणून श्री . व्ही . एस . पाटील , 
सहायक सहकार अधिकारी , जळगाव यांची नियुक्ती करीत आहे . 

सदरचा मध्यंतरीय आदेश कायम का करण्यात येऊ नये यासाठी 
संस्थेस / संस्थाचालकांना याबाबत लेखी खुलासा सादर करण्यासाठी 
या आदेशाचे तारखेपासून एक महिन्याची संधी देण्यात येत आहे . 
त्याचप्रमाणे माझेसमोर समक्ष उपस्थित राहून लेखी / तोंडी स्वरूपात 
सविस्तर खुलासा सादर करावयाचा असल्यास त्यासाठी दिनांक 
२८ जून २०२१ रोजी दुपारी १.०० वाजता वेळ निश्चित करण्यात 
येत आहे . या एक महिन्याच्या मुदतीत कोणताही खुलासा प्राप्त न 
झाल्यास आपले काहीएक म्हणणे नाही असे गृहीत धरून दिलेला 
मध्यंतरीय आदेश कायम करून अंतिम करण्यात येईल . 


मी या आदेशान्वये या संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज करणेसाठी 
कलम १०३ ( १ ) अन्वये अवसायक म्हणून श्री . व्ही . एस . पाटील , 
सहायक सहकार अधिकारी , जळगाव यांची नियुक्ती करीत आहे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २५ मे २०२१ रोजी माझे 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 


, 


जळगाव , २५ 

मे 


२०२१ . 


सदरचा मध्यंतरीय आदेश कायम का करण्यात येऊ नये यासाठी 
संस्थेस / संस्थाचालकांना याबाबत लेखी खुलासा सादर करण्यासाठी 
या आदेशाचे तारखेपासून एक महिन्याची संधी देण्यात येत आहे . 
त्याचप्रमाणे माझेसमोर समक्ष उपस्थित राहून लेखी / तोंडी स्वरूपात 
सविस्तर खुलासा सादर करावयाचा असल्यास त्यासाठी दिनांक 
२८ जून २०२१ रोजी दुपारी १.०० वाजता वेळ निश्चित करण्यात 
येत आहे . या एक महिन्याच्या मुदतीत कोणताही खुलासा प्राप्त न 
झाल्यास आपले काहीएक म्हणणे नाही असे गृहीत धरून दिलेला 
मध्यंतरीय आदेश कायम करून अंतिम करण्यात येईल . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) 

( क ) ( दोन ) ( चार ) अन्वये . 


मध्यंतरीय आदेश 


, 


सदरचा आदेश आज दिनांक २५ मे २०२१ रोजी माझे 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 


क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / सहकार / मनुर बु कुक्कुट / मध्यंतरीय 
आदेश / ४५ ९ / सन २०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम १०२ ( १ ) ( क ) ( दोन ) ( चार ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार मी , रविंद्र र . पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव असा आदेश देतो की , मनूर बु 
कुक्कुटपालन सहकारी संस्था मर्यादित , मनुर बु . , तालुका बोदवड , 
जिल्हा जळगाव ही संस्था अवसायनात घेण्यात येत असलेबाबत व 
संस्थेचा कारभार गुंडाळण्यात येत असलेबाबत आदेश देत आहे . 


, 


, 


3 


, 


जळगाव , २५ मे २०२१ . 


, 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १८ - २४ , २०२१ / कार्तिक २७ तेअग्रहायण ३ , शके १ ९ ४३ 


सदरचा आदेश आज दिनांक २५ मे २०२१ रोजी माझे 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 


जळगाव , २५ 

मे 


२०२१ . 


> 


मी या आदेशान्वये या संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज करणेसाठी 
कलम १०३ ( १ ) अन्वये अवसायक म्हणून श्री . व्ही . एस . पाटील , 
सहायक सहकार अधिकारी , जळगाव यांची नियुक्ती करीत आहे . 

सदरचा मध्यंतरीय आदेश कायम का करण्यात येऊ नये यासाठी 
संस्थेस / संस्थाचालकांना याबाबत लेखी खुलासा सादर करण्यासाठी 
या आदेशाचे तारखेपासून एक महिन्याची संधी देण्यात येत आहे . 
त्याचप्रमाणे माझेसमोर समक्ष उपस्थित राहून लेखी / तोंडी स्वरूपात 
सविस्तर 

खुलासा सादर करावयाचा असल्यास त्यासाठी दिनांक 
२८ जून २०२१ रोजी दुपारी १.०० वाजता वेळ निश्चित करण्यात 
येत आहे . या एक महिन्याच्या मुदतीत कोणताही खुलासा प्राप्त न 
झाल्यास आपले काहीएक म्हणणे नाही असे गृहीत धरून दिलेला 
मध्यंतरीय आदेश कायम करून अंतिम करण्यात येईल . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) 

( क ) ( दोन ) ( चार ) अन्वये . 


मध्यंतरीय आदेश 


सदरचा आदेश आज दिनांक २५ मे २०२१ रोजी माझे 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 


क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / सहकार / जयहिंद कुक्कुट / मध्यंतरीय 
आदेश / ४६१ / सन २०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम १०२ ( १ ) ( क ) ( दोन ) ( चार ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार मी , रविंद्र र . पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव असा आदेश देतो की , जयहिंद सहकारी 
कुक्कुटपालन व विकास संस्था मर्यादित , खडकदेवळा , तालुका 
पाचोरा , जिल्हा जळगाव ही संस्था अवसायनात घेण्यात येत 
असलेबाबत व संस्थेचा कारभार गुंडाळण्यात येत असलेबाबत आदेश 
देत आहे . 


जळगाव , २५ मे २०२१ . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) 

( क ) ( दोन ) ( चार ) अन्वये . 


मध्यंतरीय आदेश 


मी या आदेशान्वये या संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज करणेसाठी 
कलम १०३ ( १ ) अन्वये अवसायक म्हणून श्री . व्ही . एस . पाटील , 
सहायक सहकार अधिकारी , जळगाव यांची नियुक्ती करीत आहे . 


, 


क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / सहकार / आनंद मल्हार शेमें / मध्यंतरीय 
आदेश / ४६० / सन २०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम १०२ ( १ ) ( क ) ( दोन ) ( चार ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार मी , रविंद्र र . पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव असा आदेश देतो की , आनंद मल्हार 
शेळीमेंढीपालन व लोकर उत्पादन सहकारी संस्था मर्यादित , 
हरताळे , तालुका मुक्ताईनगर , जिल्हा जळगाव ही संस्था अवसायनात 
घेण्यात येत असलेबाबत व संस्थेचा कारभार गुंडाळण्यात येत 
असलेबाबत आदेश देत आहे . 


सदरचा मध्यंतरीय आदेश कायम का करण्यात येऊ नये यासाठी 
संस्थेस / संस्थाचालकांना याबाबत लेखी खुलासा सादर करण्यासाठी 
या आदेशाचे तारखेपासून एक महिन्याची संधी देण्यात येत आहे . 
त्याचप्रमाणे माझेसमोर समक्ष उपस्थित राहून लेखी / तोंडी स्वरूपात 
सविस्तर खुलासा सादर करावयाचा असल्यास त्यासाठी दिनांक 
२८ जून २०२१ रोजी दुपारी १.०० वाजता वेळ निश्चित करण्यात 
येत आहे . या एक महिन्याच्या मुदतीत कोणताही खुलासा प्राप्त न 
झाल्यास आपले काहीएक म्हणणे नाही असे गृहीत धरून दिलेला 
मध्यंतरीय आदेश कायम करून अंतिम करण्यात येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २५ मे २०२१ रोजी माझे 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 


मी या आदेशान्वये या संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज करणेसाठी 
कलम १०३ ( १ ) अन्वये अवसायक म्हणून श्री . व्ही . एस . पाटील , 
सहायक सहकार अधिकारी , जळगाव यांची नियुक्ती करीत आहे . 

सदरचा मध्यंतरीय आदेश कायम का करण्यात येऊ नये यासाठी 
संस्थेस / संस्थाचालकांना याबाबत लेखी खुलासा सादर करण्यासाठी 
या आदेशाचे तारखेपासून एक महिन्याची संधी देण्यात येत आहे . 
त्याचप्रमाणे माझेसमोर समक्ष उपस्थित राहून लेखी / तोंडी स्वरूपात 
सविस्तर खुलासा सादर करावयाचा असल्यास त्यासाठी दिनांक 
२८ जून २०२१ रोजी दुपारी १.०० वाजता वेळ निश्चित करण्यात 
येत आहे . या एक महिन्याच्या मुदतीत कोणताही खुलासा प्राप्त न 
झाल्यास आपले काहीएक म्हणणे नाही असे गृहीत धरून दिलेला 
मध्यंतरीय आदेश कायम करून अंतिम करण्यात येईल . 


रविंद्र र . पाटील , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव . 


जळगाव , २५ मे २०२१ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १८ - २४ , २०२१ / कार्तिक २७ तेअग्रहायण ३ , शके १ ९ ४३ 


१७ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


आरएसआर / सीआर / १२३१ / १ ९९९ , दिनांक २१ जानेवारी १ ९९९ या 
नोंदणीकृत पतसंस्थेमध्ये पुढील नमूद केलेल्या अटी व शर्तीस अधीन 
राहून हस्तांतरीत करण्यास मंजुरी प्रदान करून विलिनीकरण करीत 
आहे . त्यासाठी निरनिराळ्या हस्तांतरणाचे दस्तऐवजाची अशावेळी 
भारतीय नोंदणी अधिनियम , १ ९ ०८ किंवा संपत्ती हस्तांतरण अधिनियम , 
१८८२ च्या तरतुदी गैरलागू असल्यामुळे जरुरी राहणार नाही . 


, 


, 


, 


, 


क्रमांक सनिरा / वि -२ / सैनिकग्राबिशेपत / व्यंकटेशग्राबिशेपत / 
विलिनीकरण / ८८२ / सन २०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम २१ व कलम १० ९ ( १ ) अन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार मी , रावसाहेब खेडकर , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , श्रीगोंदा , जिल्हा अहमदनगर असा आदेश करतो 
की , सैनिक ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
चिंभळे , तालुका श्रीगोंदा , जिल्हा अहमदनगर नोंदणी क्रमांक 
एएनआर / एसजीए / आरएसआर / सीआर / १२५८ / सन २००४ , दिनांक ८ 
मार्च २००४ या संस्थेचे व्यंकटेश ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , श्रीगोंदा , तालुका श्रीगोंदा , जिल्हा अहमदनगर जिचा 
नोंदणी क्रमांक एएनआर / एसजीए / आरएसआर / सीआर / ४७७१ / सन 

३१ 

मे २०१७ या नोंदणीकृत पतसंस्थेमध्ये विलिनीकरण 
झाले असलेने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम २१ व कलम १० ९ ( १ ) अन्वये सैनिक ग्रामीण बिगरशेती 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , चिंभळे , तालुका श्रीगोंदा , जिल्हा 
अहमदनगर नोंदणी क्रमांक एएनआर / एसजीए / आरएसआर / सीआर / 
१२५८ / सन २००४ , दिनांक ८ मार्च २००४ या संस्थेची नोंदणी रद्द 
करीत आहे . 


उक्त आदेशामुळे स्वामी विवेकानंद ग्रामीण बिगरशेती सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , घोडेगाव , तालुका श्रीगोंदा , जिल्हा अहमदनगर 
या संस्थेचे साईसेवा ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
काष्टी , तालुका श्रीगोंदा , जिल्हा अहमदनगर या संस्थेमध्ये विलिनीकरण 
झाल्यामुळे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
२१ अन्वये स्वामी विवेकानंद ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , घोडेगाव , तालुका श्रीगोंदा , जिल्हा अहमदनगर या संस्थेची 
नोंदणी रद्द करीत आहे . 


, 


२०१७ , दिनांक 


८ 


तसेच मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे यांचेकडील परिपत्रक जावक क्रमांक ना.बँक / डी -४ / 
पतसंस्था / नोंदणी / निकष / ५१० , दिनांक मार्च २०१ ९ मधील मुद्दा 
क्रमांक इ मधील तरतुदीनुसार विलिनीकरण करून घेणाऱ्या पतसंस्थेस 
एक जादा शाखा देय असल्याने सदर संस्थेच्या मागणीनुसार संस्थेच्या 
कार्यक्षेत्रात एका जादा शाखेस मंजुरी देण्यात येत आहे . 


अटी व शर्ती : 


सदरचा आदेश आज दिनांक ३ मे २०२१ रोजी माझे 
सहीशिक्क्यानिशी दिला असे . 


( १ ) सदरचे विलिनीकरण हे दोन्ही संस्थांचे दिनांक ३१ मार्च 
२०१० अखेरचे लेखपरिक्षीत ताळेबंदावरती करणेत येत आहे . 


श्रीगोंदा , ३ मे २०२१ . 


आदेश 


( २ ) स्वामी विवेकांनद ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , घोडेगाव , तालुका श्रीगोंदा , जिल्हा अहमदनगर या संस्थेचे 
साईसेवा ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , काष्टी , 
तालुका श्रीगोंदा , जिल्हा अहमदनगर या संस्थेत विलिनीकरणाच्या 
दिनांकापासून हस्तांतरण करण्यात येईल . 


, 


, 


क्रमांक सनिश्री / वि -२ / स्वा . विवेकानंद ग्राबिशेपत / विलिनीकरण / 
साईसेवापत / ९ १८ / सन २०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १७ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१ ९ ६१ चे नियम १६ नुसार मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार 
मी , रावसाहेब खेडकर , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , श्रीगोंदा , 
जिल्हा अहमदनगर स्वामी विवेकानंद ग्रामीण बिगरशेती सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , घोडेगाव , तालुका श्रीगोंदा , जिल्हा अहमदनगर 
जिचा नोंदणी क्रमांक एएनआर / एसजीए / आरएसआर / सीआर -१२१५ / 

९ जानेवारी १ ९९ ५ असा असून सदर संस्थेची 
दिनांक 

३१ 

मार्च २०२० अखेरची संपूर्ण देयता व मालमत्ता साईसेवा 
ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , काष्टी , तालुका 
श्रीगोंदा , जिल्हा अहमदनगर जिचा नोंदणी क्रमांक एएनआर / एसजीए / 


( ३ ) विलिनीकरणाच्या दिवसापासून स्वामी विवेकानंद ग्रामीण 
बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , घोडेगाव , तालुका श्रीगोंदा , 
जिल्हा अहमदनगर या संस्थेच्या ताळेबंद पत्रकात दाखविल्याप्रमाणे 
शेअर्स ( भाग ) रक्कम सहकार कायद्यानुसार जर तोटा असेल तर 
सदर शेअर्स ( भाग ) रक्कम झालेल्या तोटा रकमेतून वजा करणे 
आवश्यक आहे . स्वामी विवेकांनद ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , घोडेगाव , तालुका श्रीगोंदा , जिल्हा अहमदनगर या संस्थेच्या 
सभासदांच्या शेअर्स ( भाग ) रक्कम साईसेवा ग्रामीण बिगरशेती सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , काष्टी , तालुका श्रीगोंदा , जिल्हा अहमदनगर 
या संस्थेत अनामत खाते जमा करण्यात येईल . 


१ ९९ ५ , दिनांक 


, 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १८ - २४ , २०२१ / कार्तिक २७ तेअग्रहायण ३ , शके १ ९ ४३ 


तसेच थकित कर्जापोटी होणारे दंडव्याज , वसुली खर्च , लवाद 
दावा खर्च व इतर होणारे खर्च भरणे कर्जदारांवर बंधनकारक 
राहील . 


( ४ ) स्वामी विवेकांनद ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , घोडेगाव , तालुका श्रीगोंदा , जिल्हा अहमदनगर या संस्थेच्या 
सभासदांना साईसेवा ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
काष्टी , तालुका श्रीगोंदा , जिल्हा अहमदनगर या संस्थेचे सभासद 
व्हायचे असेल अशा व्यक्तींना संस्थेच्या नियमानुसार भाग खरेदी 
केल्यास सभासद करून घेण्यात येईल . 


( ८ ) दोन्ही संस्थांचे सन २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षाचे 
लेखापरीक्षण करून घेण्याची जबाबदारी साईसेवा पतसंस्थेची राहील . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ११ मे २०२१ रोजी माझे सही 
व शिक्क्यानिशी पारित करीत आहे . 


श्रीगोंदा , ११ मे २०२१ . 


आदेश 


, 


( ५ ) विलिनीकरणानंतर स्वामी विवेकांनद ग्रामीण बिगरशेती सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , घोडेगाव , तालुका श्रीगोंदा , जिल्हा अहमदनगर 
या संस्थेच्या ठेवी खतावणीवर असणारी मुद्दल रक्कम व त्यावरील 
होणारे व्याज मागणी करताच ताबडतोब परत करील . तसेच ज्या 
ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी साईसेवा ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , काष्टी , तालुका श्रीगोंदा , जिल्हा अहमदनगर या पतसंस्थेत 
पुढे सुरू ठेवायच्या असतील त्यांना विलिनीकरणाच्या दिनांकापासून 
साईसेवा ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , काष्टी , 
तालुका श्रीगोंदा , जिल्हा अहमदनगर या पतसंस्थेच्या इतर ठेवीदारांना 
देण्यात येणाऱ्या दरांप्रमाणे व्याज आकारणी करण्यात येईल . मात्र 
स्वामी विवेकांनद ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
घोडेगाव , तालुका श्रीगोंदा , जिल्हा अहमदनगर या संस्थेचे संचालक , 
नातेवाईक , दैनिक बचत प्रतिनिधी व इतर जमा असलेल्या रकमा 
संपूर्ण कर्ज वसूल होईपर्यंत राखून ठेवल्या जातील . तसेच स्वामी 
विवेकांनद ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , घोडेगाव , 
तालुका श्रीगोंदा , जिल्हा अहमदनगर या संस्थेने सर्व प्रकारच्या 
ठेवींवर दिलेली कर्जे वसूल होईपर्यंत सदरच्या ठेवी परत केल्या 
जाणार नाहीत . 


, 


क्रमांक सनिरा / वि -२ / स्वामी विवेकानंद ग्राबिशेपत / साईसेवा 
ग्राबिशेपत / विलिनीकरण / ९ २४ / सन २०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ व कलम १० ९ ( १ ) अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , रावसाहेब खेडकर , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , श्रीगोंदा , जिल्हा अहमदनगर असा आदेश 
करतो की , स्वामी विवेकांनद ग्रामीण बिगरशेती सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , घोडेगाव , तालुका श्रीगोंदा , जिल्हा अहमदनगर 
नोंदणी क्रमांक एएनआर / एसजीए / आरएसआर / सीआर / १२ ९ ५ / सन 
१ ९९ ५ , दिनांक ९ जानेवारी १ ९९ ५ या संस्थेचे साईसेवा ग्रामीण 

५ 
बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , काष्टी , तालुका श्रीगोंदा , 
जिल्हा अहमदनगर जिचा नोंदणी क्रमांक एएनआर / एसजीए / 
आरएसआर / सीआर / १२३१ / सन १ ९९९ , दिनांक २१ जानेवारी १ ९९९ 

, 
या नोंदणीकृत पतसंस्थेमध्ये विलिनीकरण झाले असलेने महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ व कलम १० ९ 
( १ ) अन्वये स्वामी ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
घोडेगाव , तालुका श्रीगोंदा , जिल्हा अहमदनगर नोंदणी क्रमांक 
एएनआर / एसजीए / आरएसआर / सीआर / १२ ९ ५ / सन १ ९९ ५ , दिनांक ९ 
जानेवारी १ ९९ ५ या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे . 


, 


, 


( ६ ) विलिनीकरणानंतर स्वामी विवेकानद ग्रामीण बिगरशेती सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , घोडेगाव , तालुका श्रीगोंदा , जिल्हा अहमदनगर 
या संस्थेत असणारी सर्व बचत खाती , मुदत ठेवी , चालू खाती , 

, 
मासिक ठेवी व इतर ठेवींची खाती साईसेवा ग्रामीण बिगरशेती 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , काष्टी , तालुका श्रीगोंदा , जिल्हा 
अहमदनगर या संस्थेच्या पुस्तकांमध्ये वर्गीकरणांत उघडण्यात येतील . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ११ मे २०२१ रोजी माझे 
सहीशिक्क्यानिशी दिला असे . 


> 


रावसाहेब खेडकर , 


सहायक निबंधक . 


( ७ ) स्वामी विवेकांनद ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , घोडेगाव , तालुका श्रीगोंदा , जिल्हा अहमदनगर या संस्थेच्या 
सभासदांची येणे कर्ज वसुली करण्याची जबाबदारी साईसेवा ग्रामीण 
बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , काष्टी , तालुका श्रीगोंदा , 
जिल्हा अहमदनगर या संस्थेची राहील . स्वामी विवेकांनद ग्रामीण 
बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , घोडेगाव , तालुका श्रीगोंदा , 
जिल्हा अहमदनगर या संस्थेकडून कर्ज घेतल्याच्या दिनांकाच्या 
कराराप्रमाणे असेल तो व्याजदर सर्व कर्जदारांना मान्य असेल . 


सहकारी संस्था , श्रीगोंदा , 


जिल्हा अहमदनगर . 


श्रीगोंदा , ११ मे २०२१ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १८ - २४ , २०२१ / कार्तिक २७ तेअग्रहायण ३ , शके १ ९ ४३ 


१ ९ 


> 


BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE 


Order 


No. EST / 2861 / 2021.- The Principal District and Sessions Judge , Nashik is pleased to grant the 
following Officer's Leave for the period mentioned against their names . 


( 1 ) 


Sr. No. 

1 


Name and Designation 

2 


Period 

3 


1 


Shri . V. S. Kulkarni , 
District Judge - 1 and Additional 
Sessions Judge , Nashik . 


Sanction to the Commuted Leave for four ( 4 ) days 
from 20th April 2021 to 23rd April 2021 . 


2 


Shri . A. S. Gandhi , 
District Judge - 1 and Additional 
Sessions Judge , Malegaon . 


Ex post facto sanction to the Earned Leave for 
four ( 4 ) days from 6th April 2021 to 9th April 2021 
and 19th April 2021 to 20th April 2021 suffixing 
holidays falling on 10th April 2021 to 11th April 
2021 . 


3 


Shri . S. W. Ugale , 
2nd Joint Civil Judge , 
Senior Division and Additional 
Chief Judicial Magistrate , Niphad . 


Ex post facto sanction to the Earned Leave for 
five ( 5 ) days from 19th April 2021 to 23rd April 
2021 suffixing holidays falling on 10th April 2021 
to 11th April 2021 , 24th April 2021 and 25th April 
2021 . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 

( 11 ) 
Sr. Name and Designation 

Judicial Officers with whom charge is kept during 
No. 

the leave period in addition to their own duties 
1 2 

3 
1 Shri . V. S. Kulkarni , 

Shri . V. P. Desai , 
District Judge - 1 and Additional District Judge - 3 and Additional Sessions Judge , 
Sessions Judge , Nashik . 

Nashik with effect from 20th April 2021 before 

office hours to 23rd April 2021 after office hours . 
2 Shri . A. S. Gandhi , 

Shri . D. D. Kurulkar , 
District Judge - 1 and Additional District Judge - 2 and Additional Sessions Judge , 
Sessions Judge , Malegaon . 

Malegaon with effect from 6th April 2021 before 
office hours to 9th April 2021 before office hours 
and 19th April 2021 before office hours to 20th 
April 2021 after office hours . 


3 


Shri . S. W. Ugale , 
2nd Joint Civil Judge , 
Senior Division and Additional 
Chief Judicial Magistrate , Niphad . 


Smt . M. S. Kochar , 
Joint Civil Judge , Senior Division and Additional 
Chief Judicial Magistrate , Niphad with effect from 
19th April 2021 before office hours to 25th April 
2021 after office hours . 


ABHAY S. WAGHWASE , 
Principal District and Sessions Judge , 

Nashik 


Nashik , 18th May 2021 . 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १८ - २४ , २०२१ / कार्तिक २७ तेअग्रहायण ३ , शके १ ९ ४३ 


विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये 


आदेश 


, 


क्रमांक लेप / नाशिक जि.म.स.बँक / क . १५६ / अ.प्र / २६ ९ ३ / २०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , ज्योती लाठकर , विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक विभाग , नाशिक 
या आदेशान्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये बँकेच्या अधिकाऱ्यांना वसुली अधिकार प्रदान 
करण्याबाबत नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्यादित , नाशिक या बँकेच्या सहकारी कर्ज वसुलीचे कामकाजासाठी व बँकेशी संलग्न 
जिल्ह्यातील बँकेने कर्ज पुरवठा केलेल्या प्राथमिक शेती व बिगरशेती संस्थांचे कर्जवसुलीसाठी खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ चे कलम ( १ ) व ( २ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६१ चे ( २ ) ( एच ) व ( जे ) तसेच नियम , १०७ मधील उपनियम ( ३ ) ( ५ ) ( ६ ) ( ७ ) ( ९ ) ( १० ) ( ११ ) ( अपसेटप्राईस कायम करण्याची तरतूद वगळून ) 
( १२ ) ( १३ ) ( १४ ) ( विक्री कायम करणेची तरतूद वगळून ) ( १५ ) ( १७ ) ( १८ ) व ( २० ) आणि कलम ९ १ / १०१ / कलम १३७ नुसार दिलेल्या वसुली 
दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्जवसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती पुढील 
अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे . 


} 


परिशिष्ट 


अ . 


हुद्दा 


शक्तीची व्याप्ती 


अधिकार क्षेत्र 


अधिकार प्रदान केलेल्या 

अधिकाऱ्याचे नाव 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ श्री . एस . डी . जाधव 


विभागीय अधिकारी 


नाशिक जिल्हा 


कायदा कलम १५६ व 
नियम १०७ अन्वये वरील 
आदेशात दर्शविलेनुसार . 


२ आर . डी . देवरे 


शाखा व्यवस्थापक 


३ के . पी . कोटकर 


शाखा व्यवस्थापक 


४ ए . आर . वाघ 


शाखा व्यवस्थापक 


५ व्ही . पी . दोबाडे 


शाखा व्यवस्थापक 


६ बी . एन . शिंदे 


शाखा व्यवस्थापक 


७ एस . टी . पाटील 


शाखा व्यवस्थापक 


८ आर . बी . सुर्यवंशी 


C 


शाखा व्यवस्थापक 


९ व्ही . डी . धोंडगे 


शाखा व्यवस्थापक 


१० व्ही . पी . शिंदे 


मुख्याधिकारी 


" 


११ एस . बी . थेटे 


शाखा व्यवस्थापक 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १८ - २४ , २०२१ / कार्तिक २७ तेअग्रहायण ३ , शके १ ९ ४३ 


२१ 


परिशिष्ट - चालू 


अ . 


हुद्दा 


शक्तीची व्याप्ती 


अधिकार क्षेत्र 


अधिकार प्रदान केलेल्या 

अधिकाऱ्याचे नाव 


क्र . 


३ 


४ 


१ 

२ 
१२ एस . के . शिंदे 


शाखा व्यवस्थापक 


१३ आर . डी . खैरणार 


शाखा व्यवस्थापक 


१४ एस . टी . ढिकले 


शाखा व्यवस्थापक 


१५ एस . एन . गोसावी 


शाखा व्यवस्थापक 


" 


१६ टी . ई . कांगणे 


शाखा व्यवस्थापक 


१७ ए . बी . महाजन 


शाखा व्यवस्थापक 


१८ आर . बी . कोरडे 


शाखा व्यवस्थापक 


. 


१ ९ एस . एस . पाटील 


बँक निरीक्षक 


२० यु . एस . शेवाळे 


शाखा व्यवस्थापक 


" 


२१ एम . एन . बंगाळ 


शाखा व्यवस्थापक 


२२ ए . जी . गावंडे 


शाखा व्यवस्थापक 


२३ पी . वाय , कडाळे 


शाखा व्यवस्थापक 


२४ ए . एन . गरुड 


शाखा व्यवस्थापक 


२५ बी . के . साळवे 


शाखा व्यवस्थापक 


२६ बी . डी . बेंडकुळे 


शाखा व्यवस्थापक 


२७ एस . आर . सुराडे 


बँक निरीक्षक 


२८ ए . एल . नानेकर 


शाखा व्यवस्थापक 


२ ९ जे . 


यु . 


गर्दे 


शाखा व्यवस्थापक 


३० आर . जी . नेरकर 


शाखा व्यवस्थापक 


३१ जी . ए . शिंदे 


शाखा व्यवस्थापक 


३२ बी . सी . गव्हाणे 


शाखा व्यवस्थापक 


३३ बी . डी . गंभीरे 


शाखा व्यवस्थापक 


३४ पी . एल . जाधव 


शाखा व्यवस्थापक 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १८ - २४ , २०२१ / कार्तिक २७ तेअग्रहायण ३ , शके १ ९ ४३ 

३ 


) 


परिशिष्ट - चालू 


अ . 


हुद्दा 


शक्तीची व्याप्ती 


अधिकार क्षेत्र 


अधिकार प्रदान केलेल्या 

अधिकाऱ्याचे नाव 


क्र . 


१ 


२ 


३ 


४ 


३५ आर . एम . घाणे 


शाखा व्यवस्थापक 


३६ एन . एन . बोरसे 


शाखा व्यवस्थापक 


३७ जी . पी . भामरे 


शाखा व्यवस्थापक 


३८ डी . बी . दळवी 


शाखा व्यवस्थापक 


३ ९ एस . बी . गायकवाड 


बँक निरीक्षक 


४० आर . आर . पवार 


शाखा व्यवस्थापक 


" 


४१ डब्ल्यू . एस . पवार 


शाखा व्यवस्थापक 


४२ व्ही . एम . पगारे 


शाखा व्यवस्थापक 


४३ एस . बी . सोनवणे 


शाखा व्यवस्थापक 


४४ एस . एन . गांगुर्डे 


शाखा व्यवस्थापक 


४५ व्ही . आर . उकाडे 


शाखा व्यवस्थापक 


४६ पी . डी . शेवाळे 


उपमुख्याधिकारी 


४७ के . एस . सोनवणे 


शाखा व्यवस्थापक 


४८ पी . एम . लोहारकर 


शाखा व्यवस्थापक 


४ ९ पी . एन . शिंदे 


शाखा व्यवस्थापक 


५० ए . एफ . पटेल 


शाखा व्यवस्थापक 


५१ एस . सी . नेरकर 


शाखा व्यवस्थापक 


" 


५२ एम . जी . उशीर 


शाखा व्यवस्थापक 


५३ व्ही . एम . सहाणे 


शाखा व्यवस्थापक 


५४ आर . पी . गोसावी 


शाखा व्यवस्थापक 


" 


५५ एस . डी . भामरे 


शाखा व्यवस्थापक 


५६ एम . एल . आव्हाड 


शाखा व्यवस्थापक 


" 


५७ व्ही . आय , शंकपाळ 

. 


बँक निरीक्षक 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १८ - २४ , २०२१ / कार्तिक २७ तेअग्रहायण ३ , शके १ ९ ४३ 

३ 


२३ 


) 


परिशिष्ट - चालू 


अ . 


हुद्दा 


शक्तीची व्याप्ती 


अधिकार क्षेत्र 


अधिकार प्रदान केलेल्या 

अधिकाऱ्याचे नाव 


क्र . 


१ 


२ 


३ 


४ 


५८ एन . आर . खरात 


शाखा व्यवस्थापक 


५ ९ पी . यु . देवरे 


शाखा व्यवस्थापक 


६० एस . एस . पैठणकर 


बँक निरीक्षक 


६१ एच . के . महाजन 


शाखा व्यवस्थापक 


" 


६२ एस . एस . पालवी 


शाखा व्यवस्थापक 


६३ व्ही . डी . मगर 


शाखा व्यवस्थापक 


६४ एस . बी . नवले 


शाखा व्यवस्थापक 


६५ डी . एम . भोये 


बँक निरीक्षक 


६६ आर . के . नवले 


शाखा व्यवस्थापक 


" 


६७ एस . एन . फासळे 


शाखा व्यवस्थापक 


६८ एस . डी . भोये 


शाखा व्यवस्थापक 


६ ९ ए . बी . चव्हाण 


शाखा व्यवस्थापक 


७० ए . बी . जाधव 


शाखा व्यवस्थापक 


७१ पी . पी . शेजवळ 


शाखा व्यवस्थापक 


" 


अटी : ( १ ) 


वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय 
सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास , आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले 
अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . 


( २ ) 


सदरचे अधिकार सहकार कायदा , कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांच्या अंमलबजावणी 
करण्याकरिता असतील . 


( ३ ) 


> 


वसुली अधिकारी यांनी मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , म . रा . पुणे यांचे परिपत्रक जा . क्रमांक पतसंस्था / 
सआ -५ / खर्च / वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमहा विहित 
नमुन्यात कर्जवसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक यांना सादर करावी . 


, 


( ४ ) 


वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा 
त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १८ - २४ , २०२१ / कार्तिक २७ तेअग्रहायण ३ , शके १ ९ ४३ 


( 4 ) 


वसुली अधिकारी यांनी नमूद कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात 
असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस सदर अधिकार प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


, 


, 


( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -१५०४ / प्र.क्र . २३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन 

सिंहांच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 
( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि / किंवा “ सिव्हिल कोर्ट ” , “ एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " 

या शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 

संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) असे लिहावे . 
( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी , नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक 

लिमिटेड , नाशिक ” असा फलक लावता येईल . 
( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा 

अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / 
जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे , त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी 
यांचेमार्फत पगारातून कर्ज 

वसूल 

करण्याची कार्यवाही करावी . 
( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी 

संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील आदेश क्रमांक पतसंस्था / सआ -५ / खर्च / वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ 
मध्ये नमूद 

केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही . 
( ११ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था . महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे परिपत्रक जा . क्रमांक पतसंस्था / सआ -५ खर्च / 

वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीचे परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे . 
संस्थेच्या अवसायकाने दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे घ्यावा . 


- 


} 


( १२ ) 


वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 
नमूद करावा . 


( १३ ) 


वसुली अधिकारी यांनी कर्ज प्रकरणांचे वसुलीकरिता होणारा अनुषंगिक खर्च सर्व कर्जदारांकरिता एकत्रित विभागून दर्शविणेत 
यावा , अवास्तव खर्च होणार नाही याची दक्षता आवश्यक आहे . 


, 


( १४ ) 


( १५ ) 


, 


या आदेशान्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराची मुदत दिनांक ३१ मार्च २०२२ पर्यंत राहील . 
मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे परिपत्रक जावक क्रमांक पतसंस्था / सआ -५ 
खर्च / फेडरेशन वसुली अधिकारी कार्यपद्धती / २०१७ , दिनांक १ जानेवारी २०१७ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ नियम १०७ अन्वये बँकेच्या वसुली अधिकाऱ्यांना वसुलीचे 
अधिकार संबंधित निबंधकाकडून १ एप्रिल ते ३१ मार्च या कालावधीसाठी प्रदान केले जातील . बँकेने याबाबतचा प्रस्ताव 
निबंधकाकडे १ जानेवारी ते ३१ मार्च या दरम्यान दाखल करणे आवश्यक आहे . 


ज्योती लाठकर , 

विभागीय सहनिबंधक , 
सहकारी संस्था , नाशिक विभाग , नाशिक . 


, 


नाशिक , ३ जून २०२१ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH 
MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


- 


EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


